शासनमान्य जाहिरात यादीत वृत्तपत्रांचा नव्याने 
समावेश तसेच दरवाढ/श्रेणीवाढ करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.१५२/३४ 
मंत्रालय, मादाम कामा रोड, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-३२ 
दिनांक : १८ जून, २०१८ 


वाचा :- 

१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पियुबी-१००/प्र.क्र.9३/२००/३४, 
दिनांक १ मे २००१ 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : जाहिरात-२००९/प्र.क्र.१३७/३४, 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २००९ 

३) संचालक (माहिती) (वृत्त) ,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई यांचे शामाया- 
२०१७/का-५/५६६, दिनांक १९ मार्च, २०१८ 

४) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : मावज-२०१८/प्र.क्र.१५२/३४, 
दिनांक १४ मे, २०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक - 


उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ४ च्या शासनमान्य जाहिरात यादीवर वृत्तपत्रांना नव्याने समावेश 

तसेच दरवाढ / श्रेणीवाढ करण्याबातच्या शासन निर्णयामध्ये नवीन वृत्तपत्रांच्या यादीत अ.क्र.५ मध्ये 
दर्शविण्यात आलेल्या “हिंदुस्थान प्रहरी” या ऐवजी “हिंदुस्तान प्रहरी” असे वाचावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०६१८१६५५१७५१०७ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ramkisan Narayanrao Musale 


Ramkisan च णी 
N a raya n ra 0 M U Sa le Bs णाय sora a Ob0d% 613205 2 
(रा.ना. मुसळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क), माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मुंबई. 
प्रत, 


१. मा.विरोधी पक्षनेता, दोन्ही सभागृह, महाराष्ट्र विधानमंडळ,मुंबई 
२. सर्व विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 
४. महालेखापाल १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः मावज-२०१८/प्र.क्र.१५२/३४ 


५. अधिदान व लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
६. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७.महासंचालक,माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
८. संचालक (माहिती), (प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई-३२. 
९. मुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी, मुख्यमंत्री सचिवालय,मुंबई 
१०. मा.राज्यमंत्री (मा. व ज.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
११. उपसंचालक (लेखा), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय,मुंबई 
१२. अधिपरीक्षक, पुस्तके व प्रकाशने, जुने जकात गृह, फोर्ट, मुंबई 
१३. उपसंचालक (FUME), (प्रकाशने) यांजकडे प्रसिध्दीसाठी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 
मंत्रालय,मुंबई 
१४. उपसंचालक (माहिती), महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली 
१५. उपसंचालक (माहिती), विभागीय माहिती कार्यालय, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 
मंत्रालय,नागपूर 
१६. सहाय्यक संचालक (जाहिरात व प्रशासन), माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय,मुंबई 
१७. प्रबंधन, लोक आयुक्‍त आणि उपलोक आयुक्‍त कार्यालय, 
१८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
१९. वरील तक्त्यात नमूद केलेल्या वृत्तपत्रांचे संपादक (माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत) 


२०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


